मुळ अर्ज क्र.२५/२०२० श्रीम. चित्रकला निलेश 
सुर्यवंशी, सह सचिव व इतर विरुध्द महाराष्ट्र 
शासन या प्रकरणी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
विशेष अभियोक्ता अँडव्होकेट श्री. राकेडा राठोड 
यांची फी अदा करण्याकरिता रक्कम पुनर्वितरीत 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमा-२०२०/प्र.क्र.9७१/आस्था-१ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२१. 


वाचा:- १ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:- अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६ एप्रिळ, २०२०. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:-पूरक-२०२०/प्र.क्र.१५२/अर्थ-३, 
दि.२२ डिसेंबर, २०२०. 
३) सामाजिकन्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे शासन ज्ञापन क्र.न्यायप्र १०/ २०२०/ 
प्र.क्र.१३/ मावक, दि.३१.०३.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


श्रीम. चित्रकला निलेश सुर्यवंशी, सह सचिव व इतर यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई येथे मुळ अर्ज क्र.२५/२०२० दाखल केला आहे. प्रस्तुत प्रकरणी श्री. राकेश राठोड यांची विशेष 
अभियोक्ता अँडव्होकेट म्हणुन विधी व न्याय विभागाच्या मान्यतेने नियुक्‍ती केली आहे. सदर प्रकरणी 
श्री. राकेश राठोड यांनी रु.६,७५,०००/- (अक्षरी रु.सहा लाख पंच्चाहत्तर हजार) इतकी रक्‍कम वकील 
फी म्हणुन अदा करण्याची मागणी केली आहे. सदर प्रकरणी श्री. राकेश राठोड यांना रु.६,००,०००/- 
(अक्षरी रक्‍कम रुपये सहा लक्ष फक्त) इतकी वकील फी अदा करण्यास दि.३१.०३.२०२१ रोजीच्या 
संदर्भाधीन ज्ञापनान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. सुधारित अंदाजामध्ये प्रस्तुत लेखाशिर्षाखालील 
२८-व्यावसायिक सेवा या उद्िष्टाकरिता रु.०.३० लक्ष इतकी तरतुद मंजूर करण्यात आली आहे. 
सद्यस्थितीत प्रस्तुत लेखाशिर्ष (२२५१ ०११३) खालील अन्य उद्दिष्ट ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च खाली 
रु.५.८१ लक्ष इतकी तरतुद व ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी आकार या उद्दिष्टाखाली रु.०.९० लक्ष इतकी 
तरतुद शिल्लक आहे. त्यानुसार ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी आकार या उद्दिष्टाखाळील रु.०.६४ लक्ष व 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या उद्दिष्टाखालील रु.५.८१ लक्ष इतकी तरतुद २८-व्यावसायिक सेवा या 
उद्दिष्टाखाली पुनर्वितरणाद्वारे उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला 
असता, वित्त विभागाने पुनर्वितरण करण्यास मान्यता दिलेली आहे. तथापि, शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
क्र.बीजीटी-१०.०१/प्र.क्र.१५६२/अर्थसंकल्प-२, दि.१६.०१.२००८ अन्वये SRY क्र.०६ मधून इतर 
कोणत्याही उद्दिष्टाकडे तरतुद वळविता येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमा-२०२०/प्र.क्र.9१/आस्था-१ 


शासन निर्णय :- 


मुळ अर्ज क्र.२५/२०२० श्रीम. चित्रकला निलेश सुर्यवंशी, सह सचिव व इतर विरुध्द महाराष्ट्र 
शासन या प्रकरणी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या विशेष अभियोक्ता अँडव्होकेट श्री. राकेश राठोड यांची 
फी अदा करण्याकरिता मागणी क्रमांक एन-३, लेखाशीर्ष २२५१-सेक्रेटरीएट - सामाजिक सेवा, ०९०- 
सेक्रेटरीएट, (०१) (०१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, (२२५१-०११-३) अंतर्गत ११-देझांतर्गत 
प्रवास खर्च या बाबीकरिता सन २०२०-२१ मध्ये सुधारित अंदाजाद्वारे मंजूर तरतुदीपैकी रु.५.८१ लाख 
इतकी तरतूद पुनर्वितरणाद्वारे २८-व्यावसायिक सेवा या बाबीखाली उपलब्ध करुन देण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त प्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात आलेली तरतूद सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात खर्च 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
३. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४०६/व्यय-१४, 
दि.२६.०३.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०२१०३३११७२१३०२३२२ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Anil Kondaji 
Ahire 


(अ. कों. अहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) अवर सचिव (लेखाशाखा), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई .३२ 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता / लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


उप सचिव (व्यय१४-) / (अर्थ-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई .32 

कक्ष अधिकारी (मावक) ,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग , मंत्रालय, मुंबई .३२ 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई .३२ 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


